शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील दिव्यांग 
लाभार्थ्यांना ५७% आरक्षण देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१५२/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मंबुई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मार्च, २०२०. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८ (भाग-१)/ 

का.१७, दि. २८ मार्च, २०१३ 

२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(माग-१) 
का-१७, दि.७ ऑगस्ट, २०१४. 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१०/का-१७, 
दि. ५ जानेवारी, २०१६. 

४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, 
दि.१५ मार्च, २०१६. 

५. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.शघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७, 
दि. ६ जानेवारी, २०१७. 

६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.शघयो-२०१७/प्र.क्र.३२६/का-१७, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या विधि व न्याय मंत्रालयाने दिव्यांग व्यक्‍तींचे अधिकार अधिनियम, २०१६ दि.२८ 
डिसेंबर, २०१६ रोजी प्रसिध्द केली आहे. सदर नियमाच्या कलम ३७ (अ) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद केली 
आहे. 


३७. The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make 


schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,- 


(a) five percent, reservation in allotment of agriculture land and housing in all 
relevant schemes and development programmes, with appropriate priority to 


women with benchmark disabilities. 


2. राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या व्यक्‍तींना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाचा H.9 वरील 
दि.२८ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये “शबरी आदिवासी घरकुल योजना” सुरु करण्यात आली आहे. 
त्यामुळे दिव्यांग व्यक्‍तींचे अधिकार अधिनियम, २०१६ मधील वरील तरतूद विचारात घेता, sat आदिवासी 
घरकुल योजनेमध्ये दिव्यांग व्यक्ती करीता 4% आरक्षण देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. यामध्ये 
दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१५२/का.१७ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००३१७१५३८२२३७२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by Ravindra Shivaji Gorve 
ent of Maharashtra, postalCode=400032, 


Ravindra 
1d1247dd8c2abec863e0f7a1d78fe34aeb7 
e ee cd, 
ser b3f5ae0952d00630da49f825a8ed3 
hivaiiGorve ; ee 
Dat 


2 )5'30' 


(र. शि. गोरवे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


avegg 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक,अमरावती व नागपूर. 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, (सवी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (का-१७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


